स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
राज्यातील २१ नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी 
केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्यातील निधीचा 
दुसरा हप्ता वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.१५३/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १५ मार्च, २०२२. 
वाचा: 
१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नवि-३४,दि. १५.०५.२०१५. 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.४३/नवि-३४,दि. 39.03.2090. 
3) वित्त विभागाचे निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ 
४ वित्त विभागाचे निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ 
५) केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण व नगरीकार्य मंत्रालयाचे आदेश क्रमांक १/७/२०१५-58॥/-| 
[Computer No. ३१०४७०६], दिनांक १६.०२.२०२२. 


) 
) 


शासन निर्णय: 
देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ व 


चांगले आरोग्य आणि स्वच्छ पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शाहरांना स्वच्छतेची आणि या 
शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने “स्वच्छ 
भारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये संदर्भाधीन क्रमांक 
१ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबविण्यात येत आहे. 


२. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनामार्फत मा. मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने २१ शहरांचे रुपये ६०,६९,१९,३४१/ (रुपये साठ कोटी 
एकोणसत्तर लाख एकोणवीस हजार तीनशे एकेचाळीस फक्त) इतक्या किंमतीचे प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर 
करण्यात आले होते. केंद्र शासनाने संदर्भीय क्र. ५ येथील दिनांक १६.०२.२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र 
शासनाचा अनुज्ञेय हिस्सा रुपये १०,६२,१०,८८५/- (रुपये दहा कोटी बासष्ठ लाख दहा हजार saat Teal 
फक्‍त) एवढा निधी राज्यास वितरीत केला आहे. 


३. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने राज्यातील २१ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी राज्यासाठी वितरीत केळेला दुसरा हप्त्याचा निधी रुपये १०,६२,१०,८८५/- 
(रुपये दहा कोटी बासष्ठ लाख दहा हजार saat Teall फक्त) व त्या प्रमाणात राज्य शासनाचा ४०% अनुज्ञेय 
हिस्सा म्हणजेच रुपये ७,०८,०७,२५६/- (रुपये सात कोटी आठ ळाख सात हजार दोनशे छप्पन फक्त) असे एकूण 
रुपये १७,७०,१८,१४१/- (रुपये सतरा कोटी सत्तर लाख अठरा हजार Val एक्केचाळीस फक्त) राज्यातील नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदरचा खर्च पुढील तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार संबंधित लेखाशिर्षासमोर दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.१५३/नवि-३४ 


अ.क्र शिका अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेला निधी रूपये 

अ) | महानगरपालिका 

i मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९१, ७,१२,४०,३३७/- 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (७६) स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (रूपये सात कोटी बारा लक्ष 
महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने चाळीस हजार Hay 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७५२) योजनांतर्गत सदोतीस फक्त) 

२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९१, ४,७४,९३,५५८/- 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (७७ स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (रूपये चार कोटी deck 
महानगरपालिकांना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने | लक्ष त्र्याण्णव हजार पाचशे 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७६१) योजनांतर्गत अठ्ठावन्न फक्त) 

ब) | नगरपरिषद 

ष्‌ मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९२, ७०,७८,४०८/- 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (co) (७८) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (रूपये सत्तर लक्ष अठ्याहत्तर 
नगरपरिषदांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा, ३१, सहायक अनुदाने | हजार चारशे आठ फक्त) 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७७९) योजनांतर्गत 

२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, ४७,१८,९३९/- 

१९२, नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७९) स्वच्छ भारत अभियानासाठी (रूपये सत्तेचाळीस लक्ष 
नगरपरिषदांना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने अठरा हजार Areal 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७८८) योजनांतर्गत एकोणचाळीस फक्त) 

क) | नगरपंचायतींना 

i मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९३, २,७८,९२,१४०/- 
नगरपंचायतींना सहाय्य, (co) (०३) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (रूपये दोन कोटी अठ्ठ्याहत्तर 
नगरपंचायतींना सहाय्य (केंद्र हिस्सा, ३१, सहायक अनुदाने | लक्ष ब्याण्णव हजार vHal 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७९७) योजनांतर्गत चाळीस फक्त) 

२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९३, १,८५,९४,७५९/- 
नगरपंचायतींना सहाय्य, (00) (०४) स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (रूपये एक कोटी पंच्याएऐंशी 
नगरपंचायतींना सहाय्य (राज्य हिस्सा, ३१, सहायक अनुदाने | लक्ष चौऱ्याण्णव हजार सातऱो 
(वेतनेतर), (२२१७ ९८०३) योजनांतर्गत एकोणसाठ फक्‍त) 


४. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रकमेचे 
देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर निधी आहरित 
करून धनादेश प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर निधीचे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय विवरणपत्र-अ नुसार 
वाटप करण्यात यावे. त्यानुसार या निधीचे वितरण संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत 
करण्याबाबतची कार्यवाही राज्य अभियान संचालक यांनी करावी. 


षु. सदरचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक 
२४ जून, २०२१ व शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये 


पृष्ठ ४पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.१५३/नवि-३४ 


प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच, या दोन्ही 
शासन निर्णयातील लागू असलेल्या अटींची पूर्तता होत आहे. केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त 
विभागाचे Sheet No.¥9(2029-22) वित्त विभाग/अर्थोपाय या अन्वये करण्यात आली आहे. 

६. वित्तविभागाचा झासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सदर शासन 
निर्णयान्वये केंद्र व राज्य शासनाचा एकूण रुपये १७,७०,१८,१४१/- (रुपये सतरा कोटी सत्तर लाख अठरा हजार 
एकशे एक्केचाळीस फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३१५१३१२०१६५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ae Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Urban 
A | t S a h e b fa O Development Department, postalCode=400032, 
st=Mal tra, 


Sdbdaa52955626b8257f1 105a8a62ddbd 1337948 


a428b4e4¢992e5d3bf423, 
> a | W e serialNumber=eeec7a4defed4a9827acaa40b255e88289e6211 
1c82bcdb7dd2fe58860768930, cn=Ajit Sahebrao Palwe 
Date: 2022.03.21 18:19:07 +05'30' 
(अजित पालवे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा .मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा .राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 
६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई ३२. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 

. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१०. अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
१२. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३४ 


०८ Av AD -0 


पृष्ठ ४पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.१५३/नवि-३४ 


विवरणपत्र - अ 
Sr. Name of a Approved Total MoHUA MoHUA Share MoHUA Share Total State State Share State Share to be | Total Fund 
No. ULB lass DPR Cost Share Released to be Release Share Released Release to be 
(1st Instalment) | (2st Instalment) (1st Instalment) | (2st Instalment) Release 
1 2 3 1 4 5 eI 7 ak el [1.9 10 11 
1 Amravati M. Corp. 40,70,87,641 14,24,80,674 7,12,40,337 7,12,40,337 9,49,87,116 4,74,93,558 4,74,93,558 11,87,33,895 
2 Tirora M. Council 1,32,66,455 46,43,259 23,21,630 23,21,630 30,95,506 15,47,753 15,47,753 38,69,383 
3 Sawantwadi M. Council 2,71,81,592 95,13,557 47,56,778 47,56,778 63,42,370 31,71,185 31,71,185 79,27,963 
| 4 | Chamorshi NP 95,75,930 33,51,576 16,75,788 16,75,788 22,34,384 11,17,192 11,17,192 27,92,980 
5 Dapoli NP 1,02,59,276 35,90,747 17,95,373 17,95,373 23,93,830 11,96,915 11,96,915 29,92,288 
| 6 | Etapalli | NP 78,00,351 27,30,123 13,65,061 13,65,061 18,20,082 9,10,041 9,10,041 22,75,102 
7 Lakhandur | NP P 62,99,243 22,04,735 11,02,368 11,02,368 14,69,824 7,34,912 7,34,912 18,37,280 
|. 8__| Malshiras | NP P 1,23,67,000 43,28,450 21,64,225 21,64,225 28,85,634 14,42,817 14,42,817 36,07,042 
| 9 | Mohadi NP 63,57,170 22,25,010 11,12,505 11,12,505 14,83,340 7,41,670 7,41,670 18,54,175 
10 Nevasa NP 1,28,78,891 45,07,612 22,53,806 22,53,806 30,05,074 15,02,537 15,02,537 37,56,343 
11 Niphad NP 1,17,56,579 41,14,803 20,57,401 20,57,401 27,43,202 13,71,601 13,71,601 34,29,002 
12 Parner | NP | 89,05,266 31,16,843 15,58,422 15,58,422 20,77,896 10,38,948 10,38,948 25,97,370 
13 Pombhurna | NP P 71,28,240 24,94,884 12,47,442 12,47,442 16,63,256 8,31,628 8,31,628 20,79,070 
14 Renapur | NP | P 1,28,40,205 44,94,072 22,47,036 22,47,036 29,96,048 14,98,024 14,98,024 37,45,060 
15 Salekasa NP 70,80,776 24,78,272 12,39,136 12,39,136 16,52,182 8,26,091 8,26,091 20,65,227 
16 Sangrampur NP 70,69,175 24,74,211 12,37,106 12,37,106 16,49,474 8,24,737 8,24,737 20,61,843 
17 Selu NP 78,17,479 27,36,118 13,68,059 13,68,059 18,24,078 9,12,039 9,12,039 22,80,098 
18 Soigaon | NP | P 64,28,993 22,50,148 11,25,074 11,25,074 15,00,098 7,50,049 7,50,049 18,75,123 
19 Surgana | NP 61,84,756 21,64,665 10,82,332 10,82,332 14,43,110 7,21,555 7,21,555 18,03,887 
20 Vashi | NP 1,21,84,892 42,64,712 21,32,356 21,32,356 28,43,142 14,21,571 14,21,571 35,53,927 
21 Zari Zamani NP 64,49,431 22,57,301 11,28,650 11,28,650 15,04,866 7,592,433 7,52,433 18,81,083 
TOTAL 60,69,19,341 21,24,21,769 10,62,10,885 10,62,10,885 | _ 14,16,14,512 | 7,08,07,256 7,08,07,256 | 17,70,18,141 


पृष्ठ ४पैकी ४ 


